महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील 
प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन 
म्हणून ३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र. १२०/ तुरुंग १ ( भाग-१) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालळय-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१६ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ 
२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.पोळीस-१८१५/प्र.क्र.५४/पोल-५ अ, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ 
३) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१०/ ५३६/ प्र.क्र.१८८/ पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१६. 
४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे पत्र 
क्र.अपोमसंवकामनि/पुणे/क-५/ पोप्रभत्ते/ १०४१७/२०१६, दिनांक ७/११/२०१६. 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभाग पोलीस विभागाप्रमाणेच गुन्हेगारी प्रशासनाच्या यंत्रणेचा एक 
भाग असून त्यांचा अत्यावश्‍यक सेवेत समावेश होतो. त्यामुळे या दोन्ही विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना 
देण्यात येणा-या सुविधेमध्ये समानता असणे आवश्‍यक आहे. सबब पोलीस विभागातील अधिकारी/ 
कर्मचा-यांना लागू असलेल्या सुविधा/लाभदायी योजनांचा आढावा घेऊन त्या आवश्‍यकतेनुसार कारागृह व 
सुधारसेवेत कार्यरत गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना सुध्दा लागू करणे आवश्‍यक आहे. 
महाराष्ट्र पोळीस विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू असलेल्या इतर सुविधा/ लाभदायी 
योजना कारागृह व सुधारसेवेतीलळ गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना आवश्‍यकतेनुसार लागू करणेसाठी 
निर्णय घेणेकरीता अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र-०२ अन्वये समिती स्थापन 
करण्यात आलेली आहे व उपरोक्त समितीस पोलीस विभागाला लागू असलेल्या सर्व सुविधा/लाभदायी 
योजनांचा अभ्यास करुन त्या कारागृह व सुधारसेवेतील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू करण्यासाठी 
आवड्यकतेनुसार बदल करुन लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
त्या अनुषंगाने अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १९/११/२०१६ रोजी समितीची 
बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी यांच्या 
प्रमाणेच महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन म्हणून ३० 
टक्के प्रशिक्षण भत्ता मंजूर करण्याबाबतचा समितीने निर्णय घेतला आहे. 
महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.पोळीस-१८१५/ प्र.क्र.५४/ पोल-५ अ, 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये राज्याच्या नवीन प्रशिक्षण धोरणानुसार सर्व पोलीस प्रशिक्षण संस्थांमधील 
प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिकोनातून ते त्या संस्थांमध्ये नेमणुकीवर/प्रतिनियुक्‍तीवर रुजू 
झाल्यापासून कार्यरत असेपर्यंत ३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता देण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सदर 
प्रशिक्षण भत्ता मूळ वेतन + ग्रेड वेतन यावर देण्यात येत आहे. पोलीस प्रशिक्षण संस्थेतील जे 
अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर त्या सस्थांमध्ये कार्यरत असतील त्यांना ३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता देय 


शासन निर्णय जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०, तुरुंग १ ( भाग-१) 


होत आहे. तसेच, या संस्थांमधील जी पदे प्रशिक्षण देणारी नाहीत त्यांना मात्र ३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता देय 
होत नाही. 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागामधील प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन 
देण्याच्या दृष्टिकोनातून ते त्या संस्थामध्ये नेमणुकीवर/प्रतिनियुक्‍तीवर रुजु झाल्यापासून कार्यरत असेपर्यंत 
३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता देण्यात येत नाही. 

त्यामुळे महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन 
देण्याच्या दृष्टिकोनातून ते त्या संस्थांमध्ये नेमणुकीवर/प्रतिनियुक्‍तीवर रुजु झाल्यापासून कार्यरत असेपर्यंत 
३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता पोलीस विभागाप्रमाणे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्याच्या नवीन प्रशिक्षण धोरणानुसार महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील प्रशिक्षण 
संस्थांमधील प्रशिक्षकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिकोनातून ते त्या संस्थांमध्ये नेमणुकीवर/प्रतिनियुक्‍तीवर 
रुजू झाल्यापासून कार्यरत असेपर्यंत ३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
प्रशिक्षण भत्ता मूळ वेतन + ग्रेड वेतन यावर देय राहील. 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील प्रशिक्षण संस्थेतील जे अधिकारी/ कर्मचारी 
प्रतिनियुक्तीवर त्या संस्थांमध्ये कार्यरत sad, aM ३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता देय ठरेल. तसेच, या 
संस्थांमधील जी पदे प्रशिक्षण देणारी नाहीत, त्यांना मात्र ३० टक्के प्रशिक्षण भत्ता देय होणार नाही. 
२. याकरीता येणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-५,मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग या मुख्यलेखाशिर्षाखाली 
(०१) (००) १०१ तुरुंग (00)(00)(09) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६००३५)(०१) वेतन (योजनेतर योजन])(दत्तमत) या 
उदिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो चालु आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर आदेश दि.०१.१२.२०१६ रोजी पासुन लागू राहील. 
४. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार गठीत करण्यात आलेल्या सक्षम समितीने 
घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२०११४२२३०३६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manohar DAN co en या 
cerlalNumber=bb7b9a28cddGe2b faf60d? 1025046 
Bandpatte = ee 
(म. रा. बंदपट्धे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (गृह- शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव, (अ.व.सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 


Cc 
ae 


प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०, तुरुंग १ ( भाग-१) 


६) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) प्रधान सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
१०) कारागृह उपमहानिरीक्षक,मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 

११) अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह (सर्व) 

१२) प्राचार्य,दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय,पुणे.६ 

१३) अधीक्षक,जिल्हा कारागृह (सर्व) 

१४) अधीक्षक,खुळे जिल्हा कारागृह (सवी 

१५) प्राचार्य किशोर सुधारालय,नाशिक 

१६) अधीक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह,रत्नागिरी. 

१७) संपर्क अधिकारी, स्वतंत्रपूर खूली वसाहत,आटपाडी जि.सांगली 

१८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

20) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
29) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
22) उपकोषागार अधिकारी (सवी 
२३) गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२४) निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


